ग्रंथालय संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
पदांचा सुधारित आकृतीबंध. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र:- संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८९/साशि -५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- १६ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ : १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. असंक-१००१/प्र.क्र.२१/२००१/वित्तीय सुधारणा, 
दि.१०.०९.२००१ 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. राग्रंसे १००३/(११२/०३) साशि -५, 
दि.२३.०५.२००६ 
३. शासन निर्णय , वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.११.०२.२०१६ 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि- ०६१७/प्र.क्र.२०/ आपुक, दि. ०९.०६.२०१७. 
५. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१४/२०१८- 
१९-११२६१, दि.१०.१०.२०१८ 
६. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं-२०१९ प्र.क्र. ६४/२०१९/ साशि ५, 
दि.१७.०६.२०१९ 
७. शासन पत्र, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०२१/प्र.क्र.३९/२१/आपुक, दि.२६.०८.२०२१ अन्वये 
निर्गमित उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. १३.०७.२०२१ रोजी झालेल्या सन २०२१ मध्ये 
झालेल्या चौथ्या बैठकीचे कार्यवृत्त 
८. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं-२५१५/प्र.क्र.३५/साशि-५, 
दि.१६.१२.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि. २३.०५.२००६ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये ग्रंथालय संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेण्यात आला होता. वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आस्थापनेवरील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा 
आढावा घेऊन उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याचे निर्देश 
दिले आहेत. विभागाने सादर केलेला प्रस्ताव विचारात घेऊन ग्रंथालय संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३.०७.२०२१ रोजी 
झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ग्रंथालय संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८९/साशि -५ 


शासन निर्णय :- 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील ग्रंथालय संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
पदांच्या आकृतीबंधाचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर दि. १३.०७.२०२१ रोजी झालेल्या 
बैठकीत सादर करण्यात आला. उच्चस्तरीय सचिव समितीने ग्रंथालय संचालनालयाच्या सुधारित 
आकृतीबंधामध्ये “विवरणपत्र-अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार २८३ नियमित पदे मंजूर केली व “विवरणपत्र- 
ब” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण १३५ मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादेत सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता 
दिली आहे. 
२. उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिल्यानुसार, संदर्भाधीन क्र.८ येथील शासन निर्णयान्वये, 
“जिल्हा ग्रंथपाल” (गट-क अराजपत्रित, वेतनस्तर एस- १४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गातील ०७ पदे 
रद्द करून त्याऐवजी “जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी” (गट-ब राजपत्रित, वेतनस्तर एस १५: ४१८००- 
१३२३००) या संवर्गात ०७ नवीन पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याप्रमाणे जिल्हा ग्रंथपाल, गट-क 
या संवर्गातील ०७ पदे वगळून जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी गट-ब या संवर्गातील नवीन ०७ पदांचा 
समावेश “विवरणपत्र- अ” मध्ये करण्यात आला आहे. त्यानुसार “विवरणपत्र-अ” व “विवरणपत्र-ब” 
मध्ये दर्शविल्यानुसार सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सुधारित आकृतीबंधानुसार पदसंख्येमध्ये झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या बदली/प्रत्यावर्तन याबाबत ग्रंथालय संचालक यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९०/आपुक, दि. २२.०९.२०२१ व 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.५५३/आपुक, दि. १८.१०.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१२१६१८१३१४३१०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2022.12.16 18:15:57 +05'30' 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र - विवरणपत्र “अ” व “ब” 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८९/साशि -५ 


५. मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ ( लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ) मुंबई/नागपूर 

८. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. ग्रंथालय सचाळनालयाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालये (ग्रंथालय संचाळनाळयामार्फत) 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३.अवर सचिव, वित्त विभाग,(अर्थसंकल्प-१९), ( व्यय-५), (आपुक), (सेवा-९), मंत्राळय, मुंबई 
१४.कक्ष अधिकारी/अवर सचिव, (साशि-१),(आस्था-२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१५.निवडनस्ती साशि-५,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८९/साशि -५ 


“विवरणपत्र-अ” 
शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण1-२०१८/ प्र.क्र.१८९/साशि -५, 
दि. १६ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र 
ग्रंथालय संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा सुधारित आकृतीबंध 


अ.क्र पदनाम वेतन संरचना । आढाव्यापूर्वी । उच्चस्तरीय सुधारित 
(सातवा वेतन आयोग) । मंजूर पदे सचिव । आकृतीबंधानुसार 
समितीने मंजूर पदे 
मंजूर 
केलेली पदे 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

१) | ग्रंथालय संचालक | एस- २५: ७८८००- हिंडे 1] az 
(Te अ) २०९२०० 

२) | ग्रंथालय एस- २०: ५६१००- ४ ४ ४ 
उपसंचालक/ १७७५०० 
ग्रंथपाल (गट अ) 

३) | सहाय्यक ग्रंथालय | एस-१५ : ४१८००- ४४ ४४ ५१ 
संचालक/ जिल्हा । १३२३०० 
ग्रंथालय अधिकारी 
(गट बो) 

४) । लेखाधिकारी एस- १६: ४४९००- शिंगी शिंगी शका 
(गट ब) १४२४०० 

५)  । ग्रंथालय निरीक्षक/ | एस-१४: ३८६००- ८४ ८० ७३ 
तांत्रिक सहाय्यक / | १२२८०० 
जिल्हा ग्रंथपाल/ 
वितरण सहाय्यक 
(गट क) 

६) | अधिक्षक एस-१४: ३८६००- 2 2 2 
(गट क) १२२८०० 

७ । लघुलेखक एस-१४: ३८६००- 2 na a 
निम्नश्रेणी (गट क) | १२२८०० 

८) | मुख्य लिपिक एस-१३ : ३५४००- १४ १४ १४ 
(गट क) ११२४०० 

९) | वरिष्ठ लिपिक एस -८ : २५५००- 36 36 ३६ 
(गट क) ८११०० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८९/साशि -५ 


qo) | निर्गम सहाय्यक एस-७ : २१७००- १६ विंची ० aa ९ 
(गट क) ६९१०० 
११ | कनिष्ठ लिपिक/ | एस-६ : १९९००- ९६ ९० ९० 
लिपिक-नि- ६३२०० 
टंकलेखक (गट क) 
१२) | वाहनचालक एस-६ : १९९००- 8 ० (मृत संवर्ग) | o (a संवर्ग) 
(गट क) ६३२०० 
93) | आलमारी परिचर/ | एस -२३ : १६६००- ३२ ० (मृत संवर्ग) | ० (मृत संवर्ग) 
नाईक/ग्रंथवाहक/ | ५२४०० 
पृथ:कार/ग्रंथपरिचर 
(गट ड) 
१४ | बांधणीकार एस -३ : १६६००- ८ ० (मृत संवर्ग) | ० (मृत संवर्ग) 
(गट ड) ५२४०० 
१५) | शिपाई/चौकीदार/ | एस -१ : १५०००- १३२ ० (मृत संवर्ग) | oa संवर्ग) 
हमाल/माळी/सफाई | ४७६०० 
कामगार (गट ड) 
एकूण ४८१ २८३ २८३ 
(नियमित । (नियमित पदे) 
पदे) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८९/साशि -५ 


“विवरणपत्र -ब” 
शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र.१८९/साशि -५, 
दि. १६ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र 


बाह्ययंत्रणेकडून घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळसंख्या 
| 9 | वाहनचालक ०६ 
2 | आलमारी परिचर/ नाईक/ ग्रंथवाहक/ पृथ:कार/ 32 
ग्रंथपरिचर 
३ | बांधणीकार ०४ 
शिपाई/चौकीदार/हमाल/माळी/सफाई कामगार ९३ 
एकूण १३५ 
टिप :- 


१. उपरोक्‍त “विवरणपत्र- अ” येथील अनुक्रमांक १२ ते १५ येथील संवर्ग मृत ठरविण्यात 
आले आहेत. सदर संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य 
समजण्यात यावीत. सदर मृत संवर्गात “विवरणपत्र-ब” मध्ये नमूद केल्यानुसार सेवा 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सध्या अधिसंख्य पदावर कार्यरत 
कर्मचारी संख्या वगळून उर्वरीत मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेकडून 
घेण्यात याव्यात. अधिसंख्य ठरविलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृती/राजीनामा/ 
मृत्यू इत्यादी कारणामुळे ते पद रिक्‍त झाल्यानंतर अधिसंख्य पद रद्द होईल. तद्नंतर त्या 
सेवा आवश्यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील. 


२. बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, 
दि. ०२.१२.२०१३ व दि. ०२.०८.२०१६ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील सूचनांचे व या 
संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्याची 
दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


